“मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना टप्पा- २ व 3” 
अंतर्गत सन २०२३-२४ करीता विशेष घटक 
योजनेतंर्गत अनुसूचित जाती लाभार्थ्यांसाठी 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.३७४/ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०२४. 
वाचा :- 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग क्र. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.३७४/ऊर्जा-७, 
दिनांक १२.०१.२०२४. 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये “सदर निधी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी Fal.(Chairman and Managing Director, 
Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd, Mumbai) यांच्या नावे अदा करण्यात 

यावा” च्या नंतर पुढील मजकूर समाविष्ट करण्यात येत आहे- 
“या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या देयकाच्या अनुषंगाने 


प्रमाणित करण्यात येते की, सदर देयक सशर्त असून या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. तसेच, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही.” 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१५१८०१३६७९१० असा आहे. हा Bear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by PRADIP DATTATRAY BHINTADE 


५ 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRY 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2,5.4.20=148166d6ba6b6b7506a6c02726418297ae7252d6770d6eed: 


6fcf82676c59eb5, postalCode=400032, st=Mah. hi 
B H | NTAD E ialNumber=70AB5B7CODEE32FCEE54C2D940368CB9D34A7AEDC3 
404176B7D9B0082921CFFO, PRADIP DATTATRAY BHINTADE 


Date: 2024.02.15 18:10:55 +05'30' 


(प्रदिप भिंताडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.सभापती/मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, मुंबई, 
मा.उप सभापती/मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


Cc “७ A  -0 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.३७४/ऊर्जा-७. 


५. मा.उप मुख्यमंत्री (ऊर्जा), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सर्व मंत्री/सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई, 

९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

१३.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई, 

१५.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७.सचिव, मा.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, मुंबई (पत्राने), 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्या.,मुंबई, 

१९.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 

२०.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई, 

२१.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 

२२.सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

२३.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२४.महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा),पुणे, 

२५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, 

२६.उप सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२७.ऊर्जा उप विभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२८.निवड नस्ती/ऊर्जा-७, 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


